राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत पशुवैद्यकीय 
जैवपदार्थ निर्मिती संस्थेमध्ये “आदर्श उत्पादन 
पद्धतीचा (GMP) अवलंब करून Anaerobic 
Bacterial Vaccine उत्पादन करणेसाठी स्वतंत्र 
फरमेंटरसुविधेची टर्न कि बेसिस वर उभारणी 
करणे” या प्रकल्पास सुधारित प्रज्ञासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पविआ- २०१६ /प्र.क्र.१२६ /पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक: पविआ- २०१६/प्र.क्र. १२६ /पदुम-३, दि. १५ 
डिसेंबर २०१७ 

२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचे जा. क्र. 
साबांमं/प्रशा/इमारती/९९६०/सन २०२३, दिनांक १८.१२.२०२३ 

३. ३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.एफवायपी 
(9(92)/9.56./RKVY/Fermenter/2023,08-&, पुणे-६७ दि. 
०५/०२/२०२४ 

४. ४. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत दिनांक ०८ जानेवारी २०२४ 
रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या सभेचे 
इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत पश्युवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्थेमध्ये आदर्श 
उत्पादन पद्धतीचा (GMP) अवलंब करून Anaerobic Bacterial Vaccine उत्पादन करणेसाठी 
स्वतंत्र फरमेंटर सुविधेची टर्न कि बेसिस वर उभारणी करण्यास उपरोक्‍त वाचा क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये रु. १०.०० कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत प्रशासकीय मान्यतेनुसार मुख्य इमारतीच्या टेरेस वर फरमेंटर प्रयोगशाळाची 
उभारणी करणेचे नियोजित होते. तथापि, फरमेंटर प्रयोगशाळाची उभारणी मुख्य इमारतीच्या 
टेरेसवर करणे शक्‍य नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे आता मुख्य इमारतीमधील तळमजल्यामध्ये 
आव्यक बदल करुन सदर फरमेंटर प्रयोगशाळा उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


३. प्रकल्पासाठी आवश्‍यक Lay Out Design, Equipment व अनुषंगीक बाबी आदर्श उत्पादन 
पद्धती तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या मानकांनुसार असुन त्यास Deputy Drug Controller 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ- २०१६ /प्र.क्र.१२६ /पदुम-३ 


(INDIA), Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), West Zone, Mumbai 
मुंबई यांची मान्यता मिळाली आहे. सदर झालेल्या बदलामुळे व त्यानुसार नव्याने समाविष्ठ करावी 
लागलेली उपकरणे, उपकरणांची भाववाढ इ. बाबी विचारात घेऊन या प्रकल्पाचे मूल्य रु. 
१३४३.६५ लक्ष इतके झाले आहे. सदर वाढीव किंमतीस राष्ट्रीय कृषि योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मान्यता समितीने दि. ८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेली मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


४. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत प्नुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे-०७ 
येथे “आदर्श उत्पादन पद्धतीचा (GMP) अवलंब करून Anaerobic Bacterial Vaccine उत्पादन 
करणेसाठी स्वतंत्र फरमेंटर सुविधेची कि बेसिस वर उभारणी करणे” या प्रकल्पास शासन निर्णय 
दि. १५.१२.२०१७ अन्वये दिलेल्या रु. १०.०० कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. तथापि, प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामात बदल करण्यात आला असून सदर 
बदलामुळे प्रकल्पाचा सुधारित खर्च रु.१३४३.६५ लक्ष इतका येत आहे. सदर बदलास अधिक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी वाचा क्र. २ येथील दि. १३.१२.२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 


५. प्रस्तुत प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आला असून राज्यस्तरीय प्रकल्प 
मान्यता समितीने दि. ८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेली मान्यता विचारात घेऊन पशुवैद्यकीय 
जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे-०७ येथे Anaerobic Bacterial Vaccine उत्पादन 
करणेसाठी स्वतंत्र फरमेंटर सुविधा उभारणी प्रकल्पास पुढील प्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे.:- 


क गड बाबनिहाय अपेक्षित खर्च र 
(तांत्रिक मंजुरीच्या अधिन राहून) 
ea १०० Litre CIP/SIP Media Preparation Vessel १६.५० 
२ 200 Litre CIP/SIP Media Preparation Vessel २२.०० 
3 १०० Litre Seed Fermenter Vessel 34.00 
8 4000 Litre Production Fermenter Vessel ४४.०० 
& 9400 Litre Inactivation Vessel ४९.५० 
६ १५०० Litre Harvester Vessel ४९.५० 
9 Steam Autoclave (१५० lit to 200 lit) ६०.०० 
८ Stainless Steel Piping १५५.०० 
९ Civil Works 9199.82 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ- २०१६ /प्र.क्र.१२६ /पदुम-३ 


श्व HVAC Works including Airlocks 2919.23 
al Cold Room for Storage 33.83 
१२ Dynamic Pass Box १५.७५ 
93 Laminar Airflow 2.82 
१४8 Weighing Balance - Img to 200gm ०.२० 
१५ Weighing Balance - 990gm to 4kg ०.६६ 
१६ Incubator (Table Top) ३.९६ 
१७ Laboratory Autoclave (Table Top) १.९८ 
१८ Laboratory Refrigerator ०.३९ 
१९ Biosafety Cabinets - Class II -AQ ३.८५ 
२० Microscope (Table Top) ३.५८ 
२१ Hot Air Oven ०.८३ 
२२ Fire Fighting & Fire Alarm 8.43 
२३ CCTV / Access Control / Networking ९.६९ 
२४ Fully Automatic Filling, गाती bunging & labelling १२९.४६ 
line 
२५ Electrical and Lighting ४८.५५ 
Sub Total (Work Portion) 9020.93 
२६ १८% GST on Work Portion 984.32 
२७ ०.५% Labour Insurance on Work Portion ५.४३ 
र्ट Consultancy 24.00 
२९ Office and Lab Furniture ५.०० 
३० Miscellaneous & Contingency ३२.७७ 
Grand Total in Lakhs 9363.84 


१. सदर प्रकल्पाचे काम डिसेबंर २०२४ अखेरपर्यंत YO करण्यात यावे. 

२. प्रकल्पाचे काम पुर्ण करताना राष्ट्रीय कृषि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वे, आदर्श उत्पादन 
पद्धती तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या मानकांचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रकल्पातील कामाची एकत्रित निविदा काढताना प्रकल्पात 
समावेश असलेल्या यंत्रसामुग्री व उपकरणांबाबतची दरपत्रके व मानके आयुक्त पश्युसंवर्धन 
यांच्याकडून प्राप्त करून घ्यावेत. 

४. प्रकल्पांतर्गत सर्व कामावर आयुक्त पक्नुसंवर्धन यांचे नियंत्रण राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ- २०१६ /प्र.क्र.१२६ /पदुम-३ 


कि 


८. 


सदर कामकाजाच्या भौतिक व तांत्रिक प्रगतीबाबतचे मुल्यमापन करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. समितीने दर २ महिन्याने कामकाजाच्या 
प्रगतीबाबत आढावा घ्यावा. 


क्र. । नाव पदनाम 


सचिव (पदु), मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 


आयुक्‍त पशुसंव वर्धन » महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 


१ 

२ 

३ | मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(इमारती), पुणे | सदस्य 
४ | मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत, पुणे | सदस्य 


५ | Me आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पुणे विभाग सदस्य 

६ । प्रकल्पासाठी नेमणूक केलेले तज्ञ सल्लागार सदस्य 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्रुवैद्यकौय जेवपदार्थ निर्मिती | सदस्य सचिव 
संस्था,पुणे 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०७१५४९४८४१०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a75c41 4ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea7 
4bb051c4c3c90a9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B H A | M A R ALE serialNumber=5C891DA87D2A4842558454524CC114BASB2F67A2A 
80796592830D345500F 15CC, cn=NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


Date: 2024.02.07 15:55:40 +05'30" 


( नि.भा. मराळे ) 
उप सचिव, AERTS शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (कृषी व फलोत्पादन), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 


आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


४. सहसचिव (राकृवियो), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय जेवपदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(इमारती), पुणे 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), पुणे 


| सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पुणे विभाग 
९. 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 


१०.महालेखापाल, मुंबई/नागपूर (लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण) 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२. निवड नस्ती पदुम-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


